Reg. No. NPCITY/ 236/ 2015- 17 


ARVATPS 
RELATHANE 


S 


KHET 


BHA 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष २, अंक ४४] 


गुरूवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३-९, २०१६/ कार्तिक १२- १८, शके १९३८ 


[ पृष्ठे १५, किंमत : रुपये १० . ०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


१- ६ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती , नाही . 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार- ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 

असलेले नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ ., केवळ अमरावती १-१५ 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ . -( भाग चार- ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) , केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , 
जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
निधी लेखापरिक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ. वि . पु), म . शा . रा., अ , क्र . २५९४ . 

विभागीय आयुक्त , यांजकडून 

शुद्धीपत्र 
क्रमांक उपआ-पुनर्व- अ. का - कावि - ३९७९ -२०१६ . - 

जिगांव मोठा प्रकल्प, ता . नांदुरा, जि . बुलढाणा या प्रकल्पाच्या योजनेची कलम १३(३) ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग -१ अमरावती 
विभाग पुरवणी, दिनांक २९ जून २००६ रोजी पृष्ठ क्र . १०९६ ते ११०१ व प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. सदर शासन राजपत्र दिनांक २९ जून २००६ 
मध्ये ब जिगांव प्रकल्पाखालील लाभक्षेत्रात अंतर्भूत असलेल्या क्षेत्राची व्याप्ती यामधील लाभक्षेत्रातील अ . क्र . ४६ वरील मौ . खांडवी, ता . जळगांव 
जामोद , जि . बुलढाणा या क्षेत्रामध्ये पुढीलप्रमाणे दुरूस्ती वाचावी. 

जिगांव प्रकल्पासाठी लाभ क्षेत्रात अंतर्भूत असलेल्या क्षेत्राची व्याप्ती 
च्या ऐवजी 

असे वाचावे 
अ . क्र . गावाचे नांव तालुका जिल्हा लाभक्षेत्र अ . क्र . गावाचे नांव तालुका जिल्हा 

लाभक्षेत्र 
हे . आर 

हे . आर 
४६ खांडवी जळगांव बुलढाणा ५७२ ८१ 

खांडवी जळगांव बुलढाणा 

५६८ ४१ 
जामोद 

जामोद 
अ- एक - १ (१४८३). 

( १ ) 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ३-९, २०१६/ कार्तिक १२-१८ , शके १९३८ 


भाग १ ( अ . वि . पु ), म . शा . रा ., अ , क्र . २५९५ . 


महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तीचे पुनर्वसन अधिनियम , १९९९ . 


क्रमांक उपआ- पुनर्व- अ. का - कावि -३१८० - २०१६. – 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रकल्पाधीत व्यक्तीचे पुनर्वसन अधिनियम, १९९९ ( २००१ चा महा. अकरा) च्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन विभागीय आयुक्त, अमरावती याद्वारे , ज्या अमरावती जिल्ह्याच्या चिखलदरा तालुक्यातील मेळघाट व्याघ्र 
प्रकल्प क्षेत्रातील अकोट वन्यजीव विभागांतर्गत , मौ . सोनाळा परिक्षेत्रातील मौ . रोहणखिडकी, ता . संग्रामपूर , जि . बुलढाणा या गावाच्या पुनर्वसन 
प्रकल्पास , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ पोट- कलम ( १) खंड ( अ) मधील तरतुदी लागू होतील . त्याप्रकल्पासंबंधीत याद्वारे. 


( अ ) उक्त प्रकल्पाच्या बाधित परिमंडळामध्ये येण्याचा संभव असलेली गावेकिंवा क्षेत्र खालीलप्रमाणे विनिर्दिष्ट करीत आहेत . 


( एक ) बाधित परिमंडळात येण्याचा संभव आलेली गावे - 

अ . क्र . गावाचे नाव तालुक्याचेनाव जिल्ह्याचेनाव 


क्षेत्र 


हे . आर 


१ 


रोहणखिडकी 


संग्रामपूर 


बुलडाणा 


६६० ३९ 


( दोन ) लाभ मिळालेल्या परिमंडळात येण्याचा संभव असलेली गावे 


तालुक्याचेनाव जिल्ह्याचेनाव 


अ . क्र . 
(१) 


गावाचे नाव 
( २) 


-निरंक 


( ब) वरिल परिच्छेद ( अ) मधील ( एक ) मध्ये नमूद केलेल्या गावातील एखाद्या व्यक्तीच्या संपूर्ण धारण क्षेत्राचा किंवा त्याच्या भागाला लागून 
असल्याप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले निर्बंध अशा गावातील किंवा क्षेत्रातील निर्देशित धारण क्षेत्राला तात्पुरते लागू 
होतील . 


महाराष्ट्र शासन निर्णय क्र . डब्ल्युएलपी-१०१२-प्र. क्र . १२२ - फ-१ दिनांक ३- ११ - २०१२ व दिनांक १२ - १०- २०१५ या शासन निर्णयातील अटी 
व शर्तीस बंधनकारक राहतील . 


विभागीय आयुक्त , अमरावती विभाग, अमरावती असाही निर्देश देत आहेत की , ही अधिसूचना संबंधित गावामध्ये दवंडी पिटवून आणि बाधित 
किंवा लाभ मिळालेल्या परिमंडळातील एखादया किंवा अनेक ठळक जागी किंवा गावाच्या चावडीवर आणि पंचायतीच्या कार्यालयात आणि तहसिलदार 
व जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात देखील ठळक जागेवर किंवा जागांवर चिकटवून प्रसिद्ध करण्यात येईल किंवा प्रसिद्धी करण्याची व्यवस्था 
करण्यात येईल . 


अमरावती : 


जे . पी . गुप्ता , 


दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१६. 


विभागीय आयुक्त , 


अमरावती विभाग , अमरावती . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३-९ , २०१६/ कार्तिक १२- १८ , शके १९३८ 


भाग १ ( अ . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . २५९६ . 


जिल्हाधिकारी, यांजकडून 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक कावि - वशी- उजि भूसं - म .प्र . २३५- २०१६ . 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
( २०१३ चा ३० ) च्या कलम -३ मधील पोट - कलम ( ३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वनविभाग अधिसूचना 
क्रमांक MIS - 11 - 2014-C. R. 77 - A-2 दिनांक १९ जानेवारी २०१५ [ यानंतर यापुढे याला सदर्ह कलम ३ मधील पोट - कलम ( झअ ) नुसार ] 
जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टर पेक्षा जास्त नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत त्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांना या कायद्याअंतर्गत जमीन संपादन करण्यास 
शासनाच्या वतीने समूचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे . 


आणि ज्याअर्थी, या अधिसुचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समूचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे, त्याअर्थी, 
अनुसूची -१ मध्ये दर्शविलेल्या जमिनी (यापुढे ज्याचा “ उक्त भूमी ” असा उल्लेख करण्यात येईल) याबाबत जिल्हाधिकारी , बुलडाणा यांची समूचित 
शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदर्ह कायद्याच्या कलम ११ च्या पोट- कलम १ नुसार सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येते , 
असे अधिसूचित करणे आवश्यक आहे . 


आणि ज्याअर्थी, सदई भूमि - संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादित करताना भूधारकाला विस्थापीत करण्याचे कारण सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-३ मध्ये नमूद केलेले आहे . 


आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन कायद्याअंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि संपादन करताना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- ४ मध्ये नमूद केलेला आहे. 


आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन कायद्याचे कलम ४३ पोट -कलम ( १) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करण्याकरिता सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-५ मध्ये प्रशासकाचेविवरण नमूद केलेले आहे . ( प्रशासकाची नियुक्ती) आवश्यक असल्यास , अनुसूची- ५ मध्ये माहिती देणे 
आवश्यक आहे . 


त्याअर्थी आता, सदर्ह कायद्याच्या कलम ११ चे पोट- कलम ( ४) नुसार अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून सदर्ह भूमी कायद्याच्या प्रकरण 
४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमिनीचा अथवा जमीनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही व्यवहार 
करविणार नाही अशा जमिनीवर कोणताही बोजानिर्माण करणार नाही . 


परंतु, जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट 
कलमाच्या अंमलबजावणी मधून अशा भूमी मालकास सूट देऊ शकेल . 


परंतु, आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदींचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतीची जिल्हाधिकारी द्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही. 


पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की , सर? भुमी संपादन कायद्याचे कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अन्वये जिल्हाधिकारी भूमी संपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त नियम ” असा 
करण्यात येईल ) चे नियम १० , उपनियम (३ ) अन्वये भूमिअभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, समूचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदर्ह कायद्याचे कलम ३ पोट - कलम ( ग) अन्वये उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन) , 
मध्यम प्रकल्प , बुलडाणा यांना जिल्हाधिकारी यांची कर्तव्ये पार पाडण्यास प्राधिकृत करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३-९, २०१६/ कार्तिक १२-१८ , शके १९३८ 


अनुसूची 

जमिनीचेवर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ४८ - १९९८ - ९९ मौजे जानेफळ , ता . मेहकर 
अनुक्रमांक सर्वे क्रमांक 

क्षेत्र 


___ (२ ) 


हे . आर 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


- 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


५१० 


० 


५०९ 


० 


५०८ 


० 


५१४ 


० 


५१३ 


० 


४५२ 


- 


५०२ 


- 


५०३ 


० 


४५१ 


० 


३७३ 


० 


३५८ 


० 


३५७ 


० 


३३९ 


० 


३३९ 


० 


० 


३३९ 
३४० 


० 


३४० 


० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३-९ , २०१६/ कार्तिक १२- १८ , शके १९३८ 


अनुसूची-चालू 


(३ ) 
हे . आर 


३४० 


० ३९ 


३४० 


३४० 


३२४ 


३२३ 


३२२ 


३२१ 


० १४ 


३१९ 


३२० 


१६७ 


१६६ 


१७० 


१७० 


१७० 


१७० 


० २१ 


१६५ 


० ०८ 


४५० 


0 ०७ 


स्तंभ क्र . ( १ ) + स्तंभ क्र . ( २ ) 


एकूण क्षेत्र . . २४ ०२ 


संपादनाचे प्रयोजन : पेनटाकळी प्रकल्पाच्या शाखा कालव्याकरिता . 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण 


प्रकल्पाचे नांव : - पेनटाकळी प्रकल्प . 


प्रकल्पाचे कामाचेविवरण : - पेनटाकळी प्रकल्पाच्या शाखा कालव्याकरिता 


प्रकल्पाचे समाजाला होणारे फायदे: -सिंचन क्षेत्र निर्मिती. 


( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा व इतर) 

अनुसूची - तीन 
प्रकल्प बाधितांना विस्थापित करणे आवश्यक असल्याबाबतची कारणे : -निरंक . 


अनुसूची - चार 
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश :- नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ( ६) मध्ये अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट आहे. 


अ - एक - २ ( १४८३) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ३-९ , २०१६/ कार्तिक १२-१८ , शके १९३८ 


अनुसूची -पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी सार्वजनिक पाणीपुरवठा उद्योगधद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मीती 
होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी शेतकरी भूमिहीन शेतमजुर यांना रोजगारांना संधी उपलब्ध होणार असल्यामुळे भूसंपादनास शेतक -यांची संमती 
आहे . तसेच सदरचा प्रकल्प हा अनुशेषग्रस्त जिल्ह्यातील दुष्काळ प्रवण क्षेत्रावर आहे . सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम शेतजमीनीवर असून यामध्ये वस्ती 
अथवा गावठाण बाधीत होत असल्यामुळे पुर्नवसन करण्याची आवश्यकता आहे . सबब प्रशासक नियुक्तीचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे. 

( अ) अधिका-याचे नाव व पदनाम :- उपजिल्हाधिकारी पुनर्वसन विभाग , बुलडाणा. 
( ब ) अधिका -याचा कार्यालयीन पत्ता : -जिल्हाधिकारी कार्यालय , बुलडाणा . 

( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे, त्या अधिसूचनेचेविस्तृत विवरण निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे : - महसूल व 
वनविभाग यांची अधिसूचना क्र . आरपीए २०१५ प्र .क्र . १२९(२)दिनांक १० जुन २०१५ . 


विशेष नोंद :- भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन म.प्र . बुलडाणा याच्या कार्यालयात पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे. 

अधिकची न्यायालयीन प्रकरणाची माहिती -भु . सं.प्र .क्र . ४८ /१९९८ -९९ मौजे जानेफळ , ता . मेहकर प्रकरणामधील भुसंपादन संस्थेने केलेले 
मा . सर्वोच्च न्यायालयातील स्पेशल लिव्ह अपिल क्रमांक २१०७/ २००७ हे खारीज केले असून मा . उच्च न्यायालय , नागपूर येथे न्यायनिर्णय झालेली 
W. P. No ४८५८ यांचा न्यायनिर्णय कायम ठेवला आहे . सदर प्रकरणात गट क्र . ३६४ मधील काशिनाथ अप्पा रानअप्पा मिटकारी यांचे क्षेत्र ० . ७० 
आर ला यापूर्वी मा . उच्च न्यायालयाचे आदेशान्वये सदरहू कास्तकारास या कार्यालयाने दिनांक २७- ९- २००६ रोजी अवार्ड पारीत करून वाढिव मोबदला 
अदा केला आहे . सदर कास्तकारास मा . न्यायालयाने दिलेल्या लाभामुळे सदर प्रकरणातील कलम ११ मधुन सदरचे क्षेत्र हे वगळण्यात येत 
आहे . सदर प्रकरणात या कार्यालयाने विधी अधिकारी , बुलडाणा यांचे अभिमत सुद्धा घेतले आहे . 


दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१६ . 


भाग १ ( अ. वि . पु .), म . शा . रा., अ . क्र . २५९७ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक कावि - भूसं - इवद- क.लि .-९०० -२०१६ . 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
( २०१३ चा ३० ) च्या कलम - ३ च्या खंड (इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय 
अधिसूचना, महसुल व वनविभाग क्रमांक - संकीर्ण ११- २०१४-प्र.क्र . ७७- अ- २, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना” 
असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील १०००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा 
जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त जमीन” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे , 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि - संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची- तीन मध्ये दिलेली आहेत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ३-९ , २०१६/ कार्तिक १२- १८ , शके १९३८ 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची -पाच मध्ये दिलेला आहे. 


त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट -कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण- चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीच्या अथवा तिचा 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतूदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदींचे बुद्धीपुरःस्पर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ( ५) अनुसार, जिल्हाधिकरी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० 
च्या उपनियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) ( इमारत व दळणवळण ), बुलडाणा जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलडाणा यास 
पदनिर्देशित करीत आहे . 


क्षेत्र 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १- २०१० - २०११ गाव जिगांव , ता . नांदुरा , जिल्हा बुलडाणा 

अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक 
( १) (२) 

हे . आर 

० ४१ 
३८४ 

०५८ 
३८७ 

०६१ 


( ३ ) 


ها 


२९ 


به 
به 


एकूण . . १६० 


भूसंपादनाचे प्रयोजन : - जिगांव प्रकल्पाचे धरण बैठक, बुडीत क्षेत्र , रस्ते व खदानी इत्यादीचे कामाकरीता लागणा - या मौजेजिगांव , ता . नांदुरा 
येथील खाजगी जमीनीचा भूसंपादन प्रस्ताव १. ६० हे. आर. 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव : - जिगांव प्रकल्प . 


प्रकल्पाचे कामाचेविवरण : -जिगांव प्रकल्पाचे धरण बैठक , बुडीत क्षेत्र, रस्ते व खदानी इत्यादीचे कामाकरीता . 

प्रकल्पाचे समाजाला मिळणारे लाभ :- या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे . 
त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी , शेतकरी , भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध 
होणार असून त्यांच्या जीवनमानात ( Standard of Living ) सुधारणा होणार आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ३-९ , २०१६/ कार्तिक १२-१८ , शके १९३८ 


अनुसूची-तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : - सदर संपादीत क्षेत्र हे शेतजमीनीचे असल्यामुळे बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन होत 
नाही व पुनर्वसन करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही . 


__ अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश :-जिगांव प्रकल्पाला पर्यावरण मान्यता मिळालेली असल्यामुळे सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सुट 


आहे . 


अनुसूची - पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे . त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये 
रोजगार निर्मीती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असल्यामुळे 
भूसंपादनास शेतक- यांची संमती आहे . तसेच सदरचा प्रकल्प हा अनुशेष ग्रस्त जिल्ह्यातील दुष्काळ प्रवण क्षेत्रावर आहे. सदर क्षेत्र हे शेतजमीनीचे 
असल्यामुळे पुर्नवसन करण्याची आवश्यकता नाही. सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्न उद्भवत नाही . 

( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता :-निरंक . 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे , त्या अधिसूचनेचा तपशिल : -निरंक . 


टिप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन ( इमारत व दळणवळण) जिल्हाधिकारी कार्यालय बुलडाणा कार्यालयामध्ये निरीक्षण 
करता येईल . 


दिनांक २० ऑक्टोबर २०१६ . 


भाग १ ( अ. वि . पु.), म . शा . रा., अ . क्र . २५९८ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक कावि- भूसं- इवद -क .लि .-९०१-२०१६. 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
( २०१३ चा ३० ) च्या कलम -३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय 
अधिसूचना, महसुल व वनविभाग क्रमांक - संकीर्ण ११- २०१४-प्र. क्र . ७७ - अ- २, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना" 
असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे , 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ३-९ , २०१६/ कार्तिक १२- १८ , शके १९३८ 

, शके १९३८ ९ 
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि - संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची- तीन मध्ये दिलेली आहेत . 


आणि ज्याअर्थी, भूमीसंपादन कायद्याअंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमीसंपादन करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये नमुद केलेले आहे. 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट - कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण- चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीच्या अथवा तिचा 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनिवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतूदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदींचे बुद्धीपुरःस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ५) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उपनियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील 
घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) ( इमारत व दळणवळण ), बुलडाणा जिल्हाधिकारी कार्यालय , बुलडाणा यास 
पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १५-२००० - २००१ गाव इस्लामपुर, ता . जळगाव जामोद, जिल्हा बुलडाणा 
अनुक्रमांक गट क्रमांक लागवडयोग्य 

पोटखराब 

एकूण क्षेत्र 
क्षेत्र 
(२ ) (३ ) 

( ५ ) 
हे . आर हे . आर 

हे . आर 


० 


० 


० 


२०४अ 
२०४ब 


० 


० 


० 


२०३ 


० 


० 


० 


१९९ 


० 


० 


० 


१५३ 


० 


० 


० 


१५४ 


० 


० 


० 


ãormsoowovaooññ 


१५५ 


० 


० 


० 


१५८ 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


१५७ 
१५९ 
१४६ 
१६० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


१४५ 


० 


० 


० 


अ- एक - ३ (१४८३). 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३-९ , २०१६/ कार्तिक १२-१८ , शके १९३८ 


(१) 


(२) 


अनुसूची- एक चालू 

(३) 
हे . आर 
० ०७ 

० १३ 
० १३ 


(५ ) 
हे . आर 


१६२ 
१४४ 


( ४) 
हे . आर 
० .०० 
० . ०० 
० . ०० 
०. ०० ।। 


0 ०७ 
० १३ 
०१३ 


१६ 


१६३ 


० 


एकूण . . २५५ 


एकूण . . २ ५५ 


भूसंपादनाचे प्रयोजन : - मोहीदेपुर इस्लामपुर ग्रा . मा . ६३ रस्त्याच्या बांधकामाकरीता २ ५५ हे . आर 

___ अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : - मोहीदेपुर इस्लामपुर रस्ता . 
प्रकल्पाचे कामाचेविवरण : - मोहीदेपुर इस्लामपुर ग्रा . मा . ६३ रस्त्याच्या बांधकामाकरीता. 

प्रकल्पाचे समाजाला मिळणारे लाभ : - या रस्त्यामुळे सदर गावातील नागरीकांचे दळणवळण व शेतीचा माल बाजारपेठेत नेण्याकरीता तसेच 
शैक्षणीक व आरोग्य सुविधा उपलब्ध होतील . व ग्रामीण भागातील लोकांचे जीवनमानात ( Standard of Living ) सुधारणा होणार आहे . 

अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : - सदर संपादीत क्षेत्र हे शेतजमीनीचे असल्यामुळे बाधीत व्यक्तींचेविस्थापन होत 
नाही व पुनर्वसन करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही . 

अनुसूची - चार 
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश : - सदर रस्त्यामध्ये एकही घर संपादीत होत नाही तसेच पुनर्वसन सुध्दा नाही त्यामुळे सामाजीक परिणाम 
निर्धारणाची आवश्यकता नाही . 

अनुसूची -पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) अधिका-याचे नाव व पदनाम :- निरंक . 
( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : - निरंक . 

( क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे , त्या अधिसूचनेचा तपशिल :- निरंक . 
टिप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन ( इमारत व दळणवळण) जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलडाणा कार्यालयामध्ये निरीक्षण 
करता येईल . 

न्यायालयीन प्रकरणाची अतिरिक्त माहिती 


न्यायालयीन याचिका क्रमांक १३६७/ २०१६ मध्ये मा . उच्च न्यायालय बॉम्बे खंडपीठ नागपूर न्यायनिर्णय दिनांक २४ -०६- २०१६ नुसार दिलेले 
निर्देश . 

In view of the admission made on behalf of the respodents to take up appropriate proceedings under the Right to 
Fair Compensation and Transperancy in Land Acqisition Rehabilitation and Transperancy in Land Acqisition Rehabilita 
tion and Resettelment Act, 2013 and grant the benefits to the petitioners as are liable to be released in view of the 
provisions of the said act. The proceedings under the act of 2013 should be commenced within a period of four months 
and should be culminated as per the schedule under the act of 2013 . 


बुलडाणा : 
दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१६. 


डॉ . विजय झाडे, भा.प्र. से . 
जिल्हाधिकारी , 
बुलडाणा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३-९, २०१६/ कार्तिक १२-१८ , शके १९३८ 


११ 


भाग १ ( अ . वि . पु ), म . शा . रा ., अ , क्र . २५९९ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


अंतिम अधिसूचनेचा मसुदा 


क्रमांक अ . का .- राजस्व- कावि- ७८१- २०१६ . 


शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग , क्रमांक टिएलसी- १०७६- ६३९२३ - म -६ , दिनांक १ जुलै, १९७६ अन्वये महाराष्ट्र शासन 
अधिनियम , १९६६ ( १९६६ चा महा . ४१ वा ) याच्या कलम ४ , पोट - कलम ( १ ) च्या परंतुकाखालील राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजीत 
करण्यात आल्या आहेत त्यांचा वापर करून आणि उक्त कलम च्या पोट - कलम ( ४) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे पुर्वप्रसिद्धीनंतर मी , सचिन्द्र प्रताप सिंह , 
जिल्हाधिकारी , यवतमाळ जिल्हा याद्वारे दिनांक ३ - १०- २०१६ पासून यवतमाळ जिल्ह्याच्या बाभुळगांव तालुक्यातील बेंबळा प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्रात गेलेल्या 
मौजा कोल्ही- १ , डेहणी, पहुर -२ , नागरगांव येथील विस्थापितांचे पुनर्वसन त्याच गावचे शिवरात निर्माण करण्यात आल्यामुळे त्या गावचे क्षेत्रफळ पुर्वी प्रमाणेच 
कायम राहिल. परंतु काही गट नं . बेंबळा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात गेल्यामुळे गट नंबर मध्ये बदल करण्यात येत आहे . तसेच सोबतच्या अनुसूचीमध्ये 
निर्दीष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या व यवतमाळ जिल्ह्याच्या बाभुळगांव तालुक्यातील मौजा कोल्ही- १ , डेहणी, पहुर -२ , नागरगांव या नावाने ओळखण्यात येणा- या 
गावात रुपांतर करीत आहे . 


अनुसूची 


एकूण 


गावाचे नाव 
तालुका 


एकूण 
गट 


एकूण 
क्षेत्रफळ 


बेंबळा प्रकल्पाचे 
बुडीत क्षेत्रात 
आलेले क्षेत्र 


वहितीकरीता 
शिल्लक असलेली 

जमीन 


नविन 
होणारे 
गट नंबर 
( ७) 


शेरा 
गांवाचे नांव 
पुर्वीप्रमाणे 
(८ ) 


नंबर 


( २) 


(३ ) 


१२३१०५ 


९८ 


७८२.९२ 


३५६ ४४८ १३ 


मौजा कोल्ही 
बाभुळगाव 


३५६ ४४८ १३ 


१ ते ३५६ मौजा - कोल्ही- १ 


३६३ 


मोजा डेहणी 
मौजा पहुर- २ 
मौजा नागरगांव 


९४२ ८५ 
२०४३ ३८ 
३४५५१ 


५४ 
६६३ 
२८ 


१३५ ४८ 
१५००.०४ 
१६६ ९६ 


३०९ ८०७ ३७ 
२०३ ५४३ ३४ 
२० १७८ ५५ 


३०९ ८०७ ३७ 
२०३ ५४३ ३४ 
२० १७८ ५५ 


१ ते ३०९ मौजा - डेहणी 
१ ते २०३ मौजा-पहुर- २ 
१ ते २० मौजा नागरगांव 


यवतमाळ : 


सचिन्द्र प्रताप सिंह , 


दिनांक ०३ ऑक्टोबर २०१६ . 


जिल्हाधिकारी , 
यवतमाळ . 


भाग १ ( अ . वि . पु), म . शा . रा ., अ , क्र . २६०० . 


BY COLLECTOR 


FINAL NOTIFICATION 


No . Ak - Rev - 4 - Ws - 781 - 2016 . 


The following final notification which I, Sachandra Pratap Singh the Collector Yavatmal, 
District Yavatmal propose to issue in exercise of the powers of the State Land Revenue Code , 1966 
( Mah. XII of 1966) delegated to me by Government Notification, Revenue and Forests Department , 
No . TLC - 1076 -63923 / M - 6, dated 1st July , 1976, is hereby published as required by sub - section ( 4) of 
the said Section 4 , I Sachindra Pratap Singh the Collector Yavatmal, District, hereby with effect from 
Dated 21 - 06 - 2016 constitute village Kolhi - 1 , Dehani, Pahur & Nagargaonin the Babhulgaon Taluka of 
the Yavatmal district to be a village to be called as village Kolhi- 1 Dehani, Pahur & Nagargaon in the 
Babhulgaon taluka of the said District having the limit specified in the scheduled hereby to appended . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३- ९ , २०१६/ कार्तिक १२-१८ , शके १९३८ 


SHEDULE 


Sr . Name of village 
No . and Taluka 


New 
Gat No . 


Total Total Area Total area Land available Total area of 
Gat No . of Land under submer- for cultivation Land 

gance of the 

Bembla Project 
(3) ( 4) (5 ) (6) (7) 


Remark 
Name of 
the Village 
as before 


( 1) 


( 2) 


(8) 


(9) 


H . R 


1 


654 


123105 


98 


782 92 356 


448 13 356 


448 13 1 to 356 


Kolhi - 1 


Kolhi - 1 , 
Babhulgaon 


363 


94285 


54 


13548 309 


807 37 309 


807 37 


1 to 309 


Dehani , 


2 Dehani, 

Babhulgaon 


3 


866 


204338 663 150004 203 


543 34 20354334 1 to203 Pahur- 2 


Pahur- 2 
Babhulgaon 


4 


48 


34551 


28 


16696 


20 


17855 


20 


17855 


1 to 20 


Nagargaon 


Nagargaon 
Babhulgaon 


Yavatmal : 
The 3rd October 2016 . 


SACHINDRA PRATAP SINGH , 

Collector, 
Yavatmal . 


भाग १ ( अ . वि . पु) , म . शा . रा ., अ , क्र . २६०१. 


उपविभागीय दंडाधिकारी, यांजकडून 


फौजदारी प्रक्रिया संहिता चे कलम १४४ ( १ ) अन्वये आदेश 


क्रमांक गृहशाखा- कावि -५५० - २०१६. 


ज्याअर्थी, राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र मुंबई यांचे पत्र क्रमांक रानिआ- नप- २०१६- प्र. क्र . ३४ - का . ०६ , दिनांक १७- १०- २०१६ नुसार नगर 
परिषदा/ नगर पंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणूका आणि नगर परिषद अध्यक्षांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला असून दिनांक १७- १० - २०१६ ते दिनांक 
२८ -११-२०१६ पर्यंत (निवडणूकीची घोषणा केल्याच्या दिनांकापासून ते निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण होण्याच्या दिनांकापर्यंत ) मलकापूर व नांदुरा नगर परिषद 
मतदार संघा करीता आदर्श आचार संहीता लागू झालेली आहे . 


आणि ज्याअर्थी, मलकापूर व नांदुरा नगर परिषद मतदार संघाकरीता सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राहावी तसेच नगर परिषद निवडणूका 
निर्भयपणे व निपक्षपाती पणे पार पाडण्याच्या दृष्टीने निवडणूकीचे कालावधित उमेदवारांना प्रचाराचे वेळी त्यांचे वाहन ताफ्यात ३ पेक्षा जास्त वाहने वापरता 
येणार नाही तसेच निवडणूकीचे प्रचारासाठी वापरावयाचे वाहनांची परवानगी संपूर्ण नागरपरिषद मतदार संघासाठी संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी 
यांचेकडून घेणे आवश्यक आहे . तसेच प्रचार कार्यासाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्याकडे नोंदणी न करण्यात आलेले कोणतेही वाहन प्रचार 
कार्यासाठी वापरता येणार नाही. या करीता प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणे आवश्यक असल्याचे माझे ठाम मत झाले आहे . 


त्याअर्थी, आता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ ( १ ) अन्वये मला प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसार मी , दिनेशचंद्र वानखडे उपविभागीय 
दंडाधिकारी , मलकापूर असे आदेशीत करीत आहे की , नगरपरिषद मलकापूर व नांदुरा मतदार संघात निवडणूकीचे कालावधीत उमेदवारांना प्रचाराचेवेळी 
त्यांचे वाहन ताफ्यात ३ पेक्षा जास्त वाहन वापरता येणार नाही तसेच निवडणूकीचेप्रचारासाठी वापरावयाचे वाहनांची परवानगी संपूर्ण नगरपरिषद मतदार 
संघासाठी संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचेकडून घेणे आवश्यक राहील . प्रचार कार्यासाठी संबंधीत निवडणूक अधिकारी यांच्याकडे नोंदणी न 
करण्यात आलेले कोणतेही वाहन प्रचार कार्यासाठी वापरता येणार नाही असे आदेशीत करण्यात येत आहे . तथापी हा आदेश मा . पंतप्रधान आणि इतर 
राजकीय व्यक्ती ज्यांना Z + सुरक्षा प्रदान करण्यात आली आहे त्यांना लागू राहणार नाही हा आदेश संपूर्ण मलकापूर व नांदुरा नगर परिषद मतदार संघा 
करीता लागू राहील . 


या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याचेनिदर्शनास आल्यास भारतीय दंड संहिता , १८६० चे कलम १८८ नुसार कार्यवाही करण्यात येईल . 


सदर आदेश माझे सही शिक्कयानिशी आज दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१६ रोजी जारी केला आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३-९ , २०१६/ कार्तिक १२-१८ , शके १९३८ 


१३ 


भाग १ ( अ . वि . पु ), म . शा . रा ., अ , क्र . २६०२. 

फौजदारी प्रक्रिया संहिता चे कलम १४४ ( १ ) अन्वये आदेश 
क्रमांक गृहशाखा- कावि- ५५१ - २०१६. 

ज्याअर्थी, राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र मुंबई यांचे पत्र क्रमांक रानिआ- नप -२०१६-प्र .क्र . ३४- का . ०६ , दिनांक १७- १० -२०१६ नुसार नगर 
परिषदा/ नगर पंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणूका आणि नगर परिषद अध्यक्षांच्या निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला असून दिनांक १७- १०- २०१६ ते दिनांक 
२८ - ११ -२०१६ पर्यंत (निवडणूकीची घोषणा केल्याच्या दिनांकापासून ते निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण होण्याच्या दिनांकापर्यंत ) मलकापूर व नांदुरा नगर परिषद 
मतदार संघा करीता आदर्श आचार संहीता लागू झालेली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, मलकापूर व नांदुरा तालुक्यातील सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राहणे आवश्यक आहे हि बाब विचारात घेता मतदानाचे 
दिवशी मतदान केंद्राच्या ठिकाणी किंवा त्यांच्या जागेत एका पेक्षा अधिक मतदान केंद्रे उभारण्यात आली असतील तेथे अशा मतदान केंद्राच्या गटांसाठी त्या 
जागेच्या २०० मीटरचे अंतरा पलीकडे उमेदवाराचा केवळ एकच मंडप असावा . उमेदवाराला ज्या ठिकाणी मंडप उभारावयाचा त्या ठिकाणी ३ X ४. ५ 
फूटाचा एक बॅनर वापरता येईल . ज्या उमेदवाराला असे मंडप उभारावयाचे असतील अशा प्रत्येक उमेदवाराने त्याला ज्या मतदान केंद्राकरीता मंडप 
उभारावयाचे आहेत त्या मतदान केंद्राचे नाव त्यांचे अनुक्रमांक याबबातची लेखी माहिती संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी यांना आगाऊ कळविण्यात आली 
पाहिजे . तसेच मंडप उभारतांना स्थानिक प्राधिकरणाकडून लेखी परवानगी घेतली पाहिजे. मतदारांना मतदान यादीतील अनुक्रमांक देण्याच्या एकमेव 
प्रयोजनाकरीताच केवळ या मंडपाचा वापर करण्यात आला पाहिजे . अशा मंडपामध्ये कोणत्याही परिस्थितीत गर्दी करण्यास मुभा असणार नाही . मतदान 
केंद्रातून मत देऊन बाहेर पडलेल्या व्यक्तीस मंडपात येण्याची मुभा असणार नाही. मंडप सांभाळणा - या व्यक्तींनी मतदान केंद्राकडे जाणा- या मतदारांच्या 
मार्गात कोणताही अडथळानिर्माण करता कामा नये किंवा त्यांना दुस - या उमेदवारांच्या मंडपात जाण्यास प्रतिबंध करता कामा नये. यास्तव प्रस्तुत आदेश 
जारी करणे आवश्यक असल्याचे माझे मत झाले आहे . 

त्याअर्थी, आता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम १४४ ( १ ) अन्वये मला प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसार मी , दिनेशचंद्र वानखडे, 
उपविभागीय दंडाधिकारी, मलकापूर असे आदेशीत करीत आहे की , मलकापूर व नांदुरा नगर परिषद मतदार संघातील मतदान केंद्रापासून २०० मीटरच्या 
आत कोणताही मंडप उभारण्यात येऊ नये तसेच जेथे एकाच मतदान केंद्राच्या ठिकाणी किंवा त्याच्या जागेत एका पेक्षा अधिक मतदान केंद्रे उभारण्यात आली 
असतील तेथे अशा मतदान केंद्राच्या गटांसाठी त्या जागेच्या १०० मीटर अंतरा पलीकडे उमेदवाराचा केवळ एकच मंडप असावा . तसेच मतदान केंद्र , 
धार्मिक स्थळे , दवाखाने आणि शैक्षणिक संस्था यांच्या पासून २०० मीटरच्या आत मंडप नसावा . उमेदवाराला ज्या ठिकाणी मंडप उभारवयाचा त्या ठिकाणी 
३ x ४. ५ फूटाचा एक बॅनर वापरता येईल . ज्या उमेदवाराला असे मंडप उभारावयाचे असतील अशा प्रत्येक उमेदवाराने त्याला ज्या मतदान केंद्रावर मंडप 
उभारावयाचे आहेत त्या मतदान केंद्राचे नाव त्यांचे अनुक्रमांक याबबातची लेखी माहिती संबंधित निवडणूक अधिका - यांना आगाऊ कळविणेत आली 
पाहिजे . असे मंडप उभारतांना स्थानिक प्राधिकरणाकडून लेखी परवानगी घेतली पाहिजे . मतदारांना मतदान यादीतील अनुक्रमांक देण्याच्या एकमेव 
प्रयोजनाकरीताच केवळ या मंडपाचा वापर करण्यात आला पाहिजे . अशा मंडपामध्ये कोणत्याही परिस्थितीत गर्दी करण्यास मुभा असणार नाही . मतदान 
केंद्रातून मत देऊन बाहेर पडलेल्या व्यक्तीस मंडपात येण्याची मुभा असणार नाही. मंडप सांभाळणा - या व्यक्तींनी मतदान केंद्राकडे जाणा- या मतदारांच्या 
मार्गात कोणताही अडथळा निर्माण करण्यास किंवा त्यांना दुस - या उमेदवारांच्या मंडपात जाण्यास बंदी घालीत आहे . 

हा आदेश संपूर्ण मलकापूर व नांदुरा नगर परिषद मतदार संघा करीता दिनांक १७ -१० - २०१६ ते दि . २८ - ११- २०१६ पर्यंत (निवडणूक प्रक्रिया पुर्ण 
होईपर्यंत ) लागू राहील . 

या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याचेनिदर्शनास आल्यास भारतीय दंड संहिता, १८६० चे कलम १८८ नुसार कार्यवाही करण्यात येईल . 
सदर आदेश माझे सही शिक्कयानिशी आज दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१६ रोजी जारी केला आहे . 


भाग १ ( अ . वि . पु), म. शा . रा ., अ, क्र . २६०३ . 

फौजदारी प्रक्रिया संहिता चे कलम १४४ ( १ ) अन्वये आदेश 
क्रमांक गृहशाखा- कावि - ५५२ - २०१६ . 

ज्याअर्थी, राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र मुंबई यांचे पत्र क्रमांक रानिआ - नप - २०१६- प्र .क्र . ३४ - का . ०६ , दिनांक १७ - १०- २०१६ नुसार नगर 
परिषदा/ नगर पंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणूका आणि नगर परिषद अध्यक्षांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला असून दिनांक १७- १०- २०१६ ते दिनांक 
२८ -११- २०१६ पर्यंत (निवडणूकीची घोषणा केल्याच्या दिनांकापासून ते निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण होण्याच्या दिनांकापर्यंत ) मलकापूर व नांदुरा नगर परिषद 
मतदार संघा करीता आदर्श आचार संहीता लागू झालेली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, मलकापूर व नांदुरा नगर परिषद मतदार संघातील सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित रहाणे आवश्यक असल्याची बाब 
विचारात घेता निवडणूका जाहीर होताच महाराष्ट्र सार्वजनिक मालमत्ता विरुपन करण्यास प्रतिबंध अधिनियम १९९५ चे कलम ५ नुसार राजकीय पक्षाने / 
संघाने / संस्थाने उमेदवार , प्रतिनिधी यांनी सार्वजनिक जागा शासकीय व निमशासकीय कार्यालयाचे इमारत व जागेवरील लावलेली भिंतीपत्रके , फलक , 
पोस्टर्स, बॅनर्स कट आऊट त्वरीत काढणे आवश्यक असल्याचे तसेच खाजगी जागा ईमारतीवरील संबंधीत जागा मालकाचे लेखी संमंती शिवाय लावलेली 
भिंतीपत्रके , फलक , पोस्टर्स, बॅनर्स कटआउटस त्वरीत काढणे आवश्यक अल्याचे माझे ठाम मत झाले आहे. 

त्याअर्थी, आता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ ( १) अन्वये मला प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसार मी , दिनेशचंद्र वानखडे उपविभागीय 
दंडाधिकारी , मलकापूर असे आदेशीत करीत आहे की , मलकापूर व नांदुरा नगर परिषद मतदार संघातील सर्व राजकीय पक्षाने / संघाने / संस्थाने उमेदवार , 
प्रतिनिधी यांनी सार्वजनिक जागा शासकीय व निमशासकीय कार्यालयाचे इमारत व जागेवरील लावलेली भिंतीपत्रके , फलक , पोस्टर्स , बॅनर्स कट आऊट 
त्वरीत काढुन टाकावीत तसेच खाजगी जागा , इमारतीवरील संबंधीत जागा मालकाचे लेखी संमती शिवाय लावलेली भिंतीपत्रके , फलक , पोस्टर्स, बॅनर्स, कट 
आऊट्स त्वरीत काढून टाकण्याबाबत आदेश करीत आहे . 
अ - एक -४ ( १४८३) . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३-९, २०१६/ कार्तिक १२-१८ , शके १९३८ 


हा आदेश संपूर्ण मलकापूर व नांदुरा नगर परिषद मतदार संघाकरीता दिनांक १७- १० - २०१६ ते दि . २८ - ११- २०१६ पर्यंत (निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण 
होइपर्यंत ) लागू राहील . 

या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याचेनिदर्शनास आल्यास उक्त अधिनियमाचे चे कलम ४ नुसार कार्यवाही करण्यात येईल . 
सदर आदेश माझे सही शिक्कयानिशी आज दिनांक १७ ऑक्टोबर , २०१६ रोजी जारी केला आहे. 


भाग १ ( अ . वि . पु), म . शा . रा ., अ , क्र . २६०४ . 

फौजदारी प्रक्रिया संहिता चे कलम १४४ ( १ ) अन्वये आदेश 
क्रमांक गृहशाखा- कावि- ५५३ - २०१६. 

ज्याअर्थी, राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र मुंबई यांचे पत्र क्रमांक रानिआ -नप- २०१६- प्र.क्र . ३४ - का . ०६ , दिनांक १७ -१०- २०१६ नुसार नगर 
परिषदा / नगर पंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणूका आणि नगर परिषद अध्यक्षांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला असून दिनांक १७-१०- २०१६ ते 
दिनांक २८ - ११- २०१६ पर्यंत (निवडणूकीची घोषणा केल्याच्या दिनांकापासून ते निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण होण्याच्या दिनांकापर्यंत ) मलकापूर व नांदुरा नगर 
परिषद मतदार संघाकरीता आदर्श आचार संहिता लागू झालेली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, मलकापूर व नांदुरा नगर परिषद मतदार संघातील कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती कायम राहण्याचा दृष्टीने तसेच नगरपरिषद 
निवडणूक निर्भय व निःपक्षपातीपणे पार पाडण्याच्या दृष्टीने जिल्ह्यातील सर्व मुद्रक व प्रकाशक यांनी लोक प्रतिनिधीत्व अधिनियमाचे कलम १२७ ए मधील 
तरलुदींचे पालन होण्यासाठी निवडणूकीशी संबंधीत साहित्य मुद्रीत व प्रकाशित करताना ( उदा . पोस्टर्स , पॉप्लेट इत्यादी) त्यावर मुद्रक / प्रकाशक यांचे नांव 
व पत्ता असने आवश्यक आहे . मुद्रकाजवळ प्रकाशकाच्या स्वाक्षरीचे करारपत्र असणे आवश्यक आहे . निवडणूकीचे साहित्य प्रकाशित केल्यापासून ३ दिवसांचे 
आत प्रकाशित साहित्यांच्या ३ प्रती व मुद्रकाला प्रकाशकाने प्राधिकृत केल्याबाबतचेकरारपत्र निवडणूक शाखेत सादर करणे आवश्यक आहे . तसेच छापील 
निवडणूक साहित्याच्या ४ प्रति व सदर निवडणूक साहित्य छापण्याकरीता आलेल्या खर्चाचा तपशिल निवडणूक शाखेस सादर करणे आवश्यक असल्याचे 
माझे ठाम मत झाले आहे . 

त्याअर्थी, आता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम १४४ (१ ) अन्वये मला प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसार मी , दिनेशचंद्र वानखडे, 
उपविभागीय दंडाधिकारी , मलकापूर , मलकापूर व नांदुरा नगर परिषद मतदार संघातील कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती कायम राहण्याच्या दृष्टीने तसेच 
नगर परिषद निवडणूक निर्भय व निःपक्षपातीपणे पार पाडण्याच्या दृष्टीने जिल्ह्यातील सर्व मुद्रक व प्रकाशक निवडणूक निर्भय व निपक्षपातीपणे पार 
पाडण्याच्या दृष्टीने जिल्ह्यातील सर्व मुद्रक व प्रकाशक यांनी निवडणूकीशी संबंधित साहित्य मुद्रीत व प्रकाशित करतांना ( उदा . पोस्टर्स, पॉप्लेट इत्यादी ) 
त्यावर मुद्रक /प्रकाशक यांचे नांव व पत्ता असने आवश्यक आहे. मुद्रकाजवळ प्रकाशकाच्या स्वाक्षरीचे करारपत्र असणे आवश्यक आहे . निवडणूकीचे साहित्य 
प्रकाशित केल्यापासून ३ दिवसाचे आत प्रकाशित साहित्यांच्या ३ प्रती व मुद्रकाला प्रकाशकाने प्राधिकृत केल्याबाबतचे करारपत्र निवडणूक शाखेत सादर करणे 
आवश्यक राहिल तसेच छापील निवडणूक साहित्याच्या ४ प्रति व सदर निवडणूक साहित्य छापण्याकरीता आलेल्या खर्चाचा तपशिल निवडणूक शाखेस 
सादर करण्याबाबत आदेशीत करीत आहे . 

या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याचेनिदर्शनास आल्यास लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियमाचेकलम १२७ ए नुसार तसेच भारतीय दंड संहिता १९६० चे कलम 
१८८ नुसार कार्यवाही करण्यात येईल . 

सदर आदेश माझे सही शिक्कयानिशी आज दिनांक १७ ऑक्टोबर , २०१६ रोजी जारी केला आहे. 


भाग १ ( अ . वि . पु), म . शा . रा ., अ, क्र . २६०५ . 

फौजदारी प्रक्रिया संहिता चे कलम १४४ ( १ ) अन्वये आदेश 
क्रमांक गृहशाखा- कावि - ५५४ - २०१६. 

ज्याअर्थी, राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र मुंबई यांचे पत्र क्रमांक रानिआ - नप - २०१६- प्र .क्र . ३४ - का . ०६ , दिनांक १७- १० -२०१६ नुसार नगर 
परिषदा/ नगर पंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणूका आणि नगर परिषद अध्यक्षांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला असून दिनांक १७- १०- २०१६ ते 
दिनांक २८- ११ - २०१६ पर्यंत (निवडणूकीची घोषणा केल्याच्या दिनांकापासून ते निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण होण्याच्या दिनांकापर्यंत ) मलकापूर व नांदुरा नगर 
परिषद मतदार संघाकरीता आदर्श आचार संहिता लागू झालेली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, मलकापूर व नांदुरा नगर परिषद मतदार संघातील सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित रहाणे आवश्यक असल्याची बाब 
विचारात घेता मतदानाचे दिवशी व मतदान केंद्र व परीसरात जमाव करण्यास , मतदारांना घाबरविण्यास , बळजबरीने मतदान करण्यास किंवा मतदान न 
करण्यास प्रवृत्त करणे , उमेदवाराच्या निवडणूक चिन्हाचे प्रदर्शन करणे , मोबाईल फोन, कॉर्डलेस फोन, पेजर , वायरलेस सेट व इतर इलेक्ट्रॉनिक्स 
उपकरणांचा वापर करणे, वाहनांचा प्रवेश, मतदान केंद्रामध्ये अनधिकृत प्रवेश यावर बंदी घालणे आवश्यक असल्याचे माझे ठाम मत आहे आहे . 

त्याअर्थी, आता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम १४४ ( १) अन्वये मला प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसार मी , दिनेशचंद्र वानखडे , 
उपविभागीय दंडाधिकारी , मलकापूर , असे आदेशित करीत आहे की , मलकापूर व नांदुरा नगर परिषद मतदार संघात मतदानाचेदिवशी मतदान केंद्र व 
परीसरात जमाव करण्यास , मतदारांना घाबरविण्यास , बळजबरीने मतदान करण्यास किंवा मतदान न करण्यास प्रवृत्त करणे , उमेदवाराच्या निवडणूक चिन्हाचे 
प्रदर्शन करणे , मोबाईल फोन , कॉर्डलेस फोन , पेजर , वायरलेस सेट व इतर इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणांचा वापर करणे , वाहनांचा प्रवेश , मतदान केंद्रामध्ये 
अनधिकृत प्रवेश यावर बंदी घालीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ३-९ , २०१६/ कार्तिक १२- १८ , शके १९३८ 


१५ 


हा आदेश संपूर्ण मलकापूर व नांदुरा नगर परिषद मतदार संघाकरीता दिनांक १७-१०- २०१६ ते दि . २८ -११ -२०१६ पर्यंत ( निवडणूक प्रक्रिया पुर्ण 
होइपर्यंत ) लागू राहील . तथापि , हा आदेश सर्व मतदानाशी संबंधित अधिकारी , सर्व पोलीस अधिकारी , सुरक्षा पथकातील कर्मचारी , निवडणूक निरीक्षक 
यांना लागू राहणार नाही . 

सदर आदेश माझे सही शिक्कयानिशी आज दिनांक १७ ऑक्टोबर , २०१६ रोजी जारी केला आहे. 


भाग १ ( अ . वि . पु ), म . शा . रा ., अ , क्र . २६०६ . 

फौजदारी प्रक्रिया संहिता चे कलम १४४ ( १ ) अन्वये आदेश 
क्रमांक गृहशाखा - कावि- ५५५ - २०१६. 

ज्याअर्थी, राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र मुंबई यांचे पत्र क्रमांक रानिआ- नप-२०१६-प्र .क्र . ३४- का . ०६, दिनांक १७- १० -२०१६ नुसार नगर 
परिषदा/ नगर पंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणूका आणि नगर परिषद अध्यक्षांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला असून दिनांक १७- १० -२०१६ ते 
दिनांक २८ -११ -२०१६ पर्यंत (निवडणूकीची घोषणा केल्याच्या दिनांकापासून ते निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण होण्याच्या दिनांकापर्यंत ) मलकापूर व नांदुरा नगर 
परिषद मतदार संघाकरीता आदर्श आचार संहिता लागू झालेली आहे . 

___ आणि ज्याअर्थी, मलकापूर व नांदुरा नगर परिषद मतदार संघातील सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राहणे आवश्यक असल्याची बाब 
विचारात घेता मतदान केंद्र, धार्मिक स्थळे, दवाखाना , शैक्षणिक संस्था या पासून २०० मीटरच्या आत कोणत्याही राजकिय पक्ष, उमेदवार यांनी त्यांचे तात्पुरते 
कार्यालय उभारण्यात येवू नये असे माझे ठाम मत झाले आहे . 

त्याअर्थी, आता , फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ ( १ ) अन्वये मला प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसार मी , दिनेशचंद्र वानखडे, उपविभागीय 
दंडाधिकारी, मलकापूर , असे आदेशित करीत आहे की , मलकापूर व नांदुरा नगर परिषद मतदार संघातील कोणत्याही ठिकाणी मतदान केंद्र, दवाखाना, 
धार्मिक स्थळे , शैक्षणिक संस्था या पासून २०० मीटरच्या आत कोणत्याही राजकिय पक्ष , उमेदवार यांना तात्पुरते कार्यालय उभारण्यात बंदी घालीत आहे . 

हा आदेश संपूर्ण मलकापूर व नांदुरा नगर परिषद मतदार संघाकरीता दिनांक १७ - १० -२०१६ ते दि . २८ - ११- २०१६ पर्यंत ( निवडणूक प्रक्रिया पुर्ण 
होइपर्यंत ) लागू राहील . 

या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याचेनिदर्शनास आल्यास भारतीय दंड संहिता , १८६० चे कलम १८८ नुसार कार्यवाही करण्यात येईल . 
सदर आदेश माझे सही शिक्कयानिशी आज दिनांक १७ ऑक्टोबर , २०१६ रोजी जारी केला आहे. 


भाग १ ( अ . वि . पु), म . शा . रा ., अ , क्र . २६०७ . 

फौजदारी प्रक्रिया संहिता चे कलम १४४ ( १ ) अन्वये आदेश 
क्रमांक गृहशाखा- कावि -५५६- २०१६ . 

ज्याअर्थी, राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र मुंबई यांचे पत्र क्रमांक रानिआ -नप -२०१६-प्र . क्र . ३४ - का . ०६ , दिनांक १७- १०-२०१६ नुसार नगर 
परिषदा/ नगर पंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणूका आणि नगर परिषद अध्यक्षांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला असून दिनांक १७- १० -२०१६ ते 
दिनांक २८ -११- २०१६ पर्यंत (निवडणूकीची घोषणा केल्याच्या दिनांकापासून ते निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण होण्याच्या दिनांकापर्यंत ) मलकापूर व नांदुरा नगर 
परिषद मतदार संघाकरीता आदर्श आचार संहिता लागू झालेली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, मलकापूर व नांदुरा नगर परिषद मतदार संघातील कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती कायम राहण्याचा दृष्टीने तसेच नगरपरिषद 
निवडणूक निर्भय व निःपक्षपातीपणे पार पाडण्याच्या दृष्टीने निवडणूकीचे कालावधीत देशाच्या व राज्याच्या सुरक्षिततेला धोका पोहचेल अशा प्रकारचे 
सार्वजनिक ठिकाणी भाषण देणे , नकला करणे , आक्षेपार्ह चित्र व चिन्ह प्रदर्शित करणे ज्याद्वारे नियमाचा भंग होईल अशा कृत्यावर बंदी घालणे आवश्यक 
असल्याचे मत झाले आहे . 

त्याअर्थी, आता , फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ ( १) अन्वये मला प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसार मी , दिनेशचंद्र वानखडे, 
उपविभागीय दंडाधिकारी , मलकापूर , असे आदेशित करीत आहे की , मलकापूर व नांदुरा नगर परिषद मतदार संघातील कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती 
कायम राहण्याचा दृष्टीने तसेच नगरपरिषद निवडणूक निर्भय व निःपक्षपातीपणे पार पाडण्याच्या दृष्टीने निवडणूकीचे कालावधीत देशाच्या व राज्याच्या 
सुरक्षिततेला धोका पोहचेल अशा प्रकारचे सार्वजनिक ठिकाणी भाषण देणे , नकला करणे , आक्षेपार्ह चित्र व चिन्ह प्रदर्शित करणे ज्याद्वारे नियमाचा भंग 
होईल असे कृत्य करण्यास बंदी घालीत आहे . 

या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास आल्यास भारतीय दंड संहिता, १८६० चे कलम १८८ नुसार कार्यवाही करण्यात येईल . 
सदर आदेश माझे सही शिक्कयानिशी दिनांक १७ ऑक्टोबर , २०१६ रोजी जारी केला आहे. 


दिनेश वानखडे, 


मलकापूर : 
दिनांक १७ ऑक्टोबर, २०१६ . 


उपविभागीय दंडाधिकारी, मलकापूर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


